प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, ठाणे करिता 
नांदविली तर्फे अंबरनाथ ता.कल्याण येथील 
सर्व्हे नं८ व ९ जागेवर वाहन तपासणीकरिता 
२५० मी. लांबीचे ५ ब्रेक टेस्ट ट्रॅक 
बांधकामाच्या खर्चास मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-२०१७/प्र.क्र.२५/शिकाना/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक : २२ डिसेंबर २०१७ 


वाचा: 
१) शासन ज्ञापन क्र.एमव्हीडी-०११७/प्र.क्र.२/परि-४, दि.२४.०१.२०१७. 
२) परिवहन आयुक्त यांचे क्र.ब्रेचाप(०४॥/१११६/न.क्र.४२/का.१०(१)/जा.क्र.१६३६२, 
दि.३०.११.२०१७ चे पत्र. 
प्रस्तावना:- 


मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र.२८/२०१३ मध्ये वाहनाची योग्यता प्रमाणपत्र 
तपासणीसाठी परिवहन कार्यालयांजवळ २५० मीटर लांबीचा ब्रेक टेस्ट ट्रॅक तयार करण्याचे आदेशा 
fed आहेत. त्यानुसार संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन ज्ञापनान्वये मौजे लोनाड, ता.भिवंडी, जि.ठाणे 
येथील सर्व्हे क्र.८५ या जागेवर ब्रेक टेस्ट ट्रॅक उभारण्याकरिता रु.४५,८७,३६०/- इतक्या रकमेस 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, सदर जागा अद्यापपर्यंत ठाणे कार्यालयास 
वर्ग करण्यात आली नसल्याने त्या ठिकाणी ब्रेक टेस्ट ट्रॅक उभारणीची कार्यवाही करता आली नाही. 
मा.न्यायालयाचे आदेशानुसार ठाणे कार्यालयासाठी दि.३१.०१.२०१८ पर्यंत ब्रेक टेस्ट ट्रॅक उभारणे 
आवश्‍यक असल्याने मौजे लोनाड,ता.भिवंडी,जि.ठाणे येथील जागेएवजी परिवहन विभागाकरिता 
आरक्षित मौजे नांदविळी ath अंबरनाथ,ता.कल्याण येथील सर्व्हे नं. ८ व ९ या जागेवर वाहनांच्या 
तपासणी करिता २५० मी.लांबीचे ५ ब्रेक टेस्ट ट्रॅक बांधण्याचे व त्यासाठीच्या खर्चास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


area निर्णय :- 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, ठाणे करिता परिवहन विभागासाठी आरक्षित मौजे नांदविली तर्फे 


अंबरनाथ ता.कल्याण येथील सर्व्हे नं८ व ९ या जागेवर वाहन तपासणीकरिता २५० मीटर लांबीचे ५ 
Ih टेस्ट ट्रॅकचे बांधकाम करण्यास तसेच,वाहनतळ, कार्यालयीन इमारत बांधणे इ. साठीच्या खर्चास 
पुढील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-२०१७/प्र.क्र.२५/शिकाना/परि-४ 


RECAPITULATION SHEET 


Sr. Particulars of Items Cost Rs. 
No. 
1 Sub-Estimate No.1 (Brake Testing Track) | 1,78,03,614 
5X35,60,722 
2 Sub-Estimate No.2 (Parking Area) 17,82,785 
3 Sub-Estimate No.3 (Office Building) 28,60,200 
| Sub-Estimate No.4 (Quality Control Testing ) 29,080 
2,24,75,679 
GST 12% 26,97,081 
Contengencies Charges 4% 8,99,027 
Centage 5% 11,23,784 
Total 2,71,95,572 
2. सदर मान्यता खालील अटींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) सदर कामाचा खर्च उपभोक्ता विभागाने त्यांच्याकडील उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. 


ब) सदर अंदाजपत्रक अधीक्षक अभियंता, ठाणे सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,ठाणे तसेच उपभोक्ता 
विभागाच्या वतीने सक्षम प्राधिका-याचे साक्षांकन आवश्‍यक आहे. 


को ब्रेक टेस्ट CHAT काम न्यायालयीन आदेशानुसार दि.३१.०१.२०१८ पूर्वी पुर्ण करावयाचे असल्याने 
सदर कामाच्या अल्प कालावधीच्या निविदा सूचना शासनाच्या पूर्व मान्यतेने मागविण्यात याव्यात. 


ड) यापूर्वी मौजे ळोनाड,ता.भिवंडी,जि.ठाणे येथील कामाची दि.२४.०१.२०१७ रोजीची प्रशासकीय 
मान्यता रद्द समजण्यात यावी. 


३. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, २०४१ (०१)(०६) कृत्रिम चाचणी पथ बांधणे 
(योजनांतर्गत) (२०४१ 0329) १३- कार्यालयीन खर्च या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असणा-या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५३६/इमा-२, 
दि.२०.१२.२०१७ नुसार तसेच, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-५, 
अ.क्र.३, व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक 
विभागास असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-२०१७/प्र.क्र.२५/शिकाना/परि-४ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१२२११३२८४४८३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Kadam 


Kadam Dattatray Hanmant 
ment Of Maharashtra, 
nt, postalCode=400032, 


Dattatray == 


Dattatra mant 
Date: 2017.12.22 15:07:39 +05'30' 


Hanmant 


b7 1aa23bf3ffa4e468df7492 
1c6cd7929992733 1e6f, cn=Kadam 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, गृह (परिवहन) विभाग 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा वअनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई/नागपूर 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. जिल्हाधिकारी, ठाणे 

७. परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/संगणक/ लेखा),परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,मुंबई 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०.उप सचिव (इमा-२) (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) 

११.अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग. 

१२.निवड नस्ती, परि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


